नागरी क्षेत्रातील सहकारी ग्राहक 
संस्थांना अर्थसहाय्य/भागभांडवली 
अंशदान/कर्जे मंजूर करण्याबाबत... 
हुतात्मा मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक 
भांडार मर्या. वाळवा जि. सांगली 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:- सपस-२०२०/प्र.क्र.२०७/२४ स 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई-३२ 
दिनांक:-३० मार्च, २०२१ 


संदर्भ :- (१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,क्रमांक ग्राहक १०९२/ 

बजेट/ प्र.क्र.२३२/२४-स, दिनांक ३० मे, १९९४ व दिनांक १४ मार्च, १९९५. 

(२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-१००७/प्र.क्र.१०८/२४-स, दिनांक २६ डिसेंबर, २००७. 

(३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
क्रमांक:- सपस-१००७/प्र.क्र.१०८/२४-स, दिनांक २६ डिसेंबर, २००७. 

(४) पणन संचालनालयाचे क्रमांक :- पणन-६/ग्राहक/हुतात्मा मध्य. ग्रा. भां./ 
अर्थसहाय्य /प्रस्ताव/२०१८/४२०४ दिनांक नोव्हेंबर,२०१८ चे पत्र 

(५) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, 
क्रमांक:-अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३,दिनांक १५ मार्च, २०२१ 

(६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 

क्रमांक:- सपस-२०२०/प्र.क्र.२०७/२४-स, दिनांक ३० मार्च,२०२१. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 


नागरी क्षेत्रातील सहकारी ग्राहक संस्थांना अर्थसहाय्य/ भागभांडवली अंशदान/कर्जे या 
योजनेतंर्गत हुतात्मा मध्यवर्ती सहकारी ग्राहक भांडार यर्या वाळवा जि. सांगली या संस्थेस संदर्भाधीन 
क्रमांक ६ वरील दिनांक 30/3/2029 च्या शासन निर्णयान्वये अर्थसहाय्य/ भागभांडवली अंशदान/कर्जे 
मंजूर करण्यात आले आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.२ मधील अनुक्रमांक ३ मधील लेखाशिर्ष 
सांकेतांक (५४७५ 0938) ऐवजी (७४७५ ०१३४) असा वाचण्यात यावा. 


२. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक २०२१०३३०१७५१३९०६०२ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Sunanda M 


Ghadyale 
(सुनंदा मो. घड्याळे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) मा. मंत्री (सहकार व पणन) मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः सपस-२०२०/प्र.क्र.२०७/२४ स 


) मा. राज्यमंत्री (पणन) यांचे मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

) प्रधान सचिव(पणन), सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oC 


o~ 


4 


पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
कृषि SYA AERIS राज्य, पुणे 
८) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 
९) विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
१०) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे 
११) कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक महासंघ, मुंबई 
१२) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगळी 
१३)महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा ), मुंबई/नागपूर, 
) 
) 
) 
) 


SG ८४ 


१४)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१५) लेखा कोषागार अधिकारीपुणे, 

१६)अवर सचिव, १७ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१७) निवड नस्ती २४ स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


